प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि 
गतीमान करण्याकरिता सुशासन नियमावली तयार 
करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीस 
मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, 
दिनांक २७ मे,२०२२. 
२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, 
दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२२. 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ, 
दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना:- 
प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि गतीमान करण्याकरिता सुशासन नियमावलीचा 
(Manual of Good Governance ) मसुदा तयार करुन शासनास सादर करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक २७ मे, 
२०२२ च्या शासन निर्णयाअन्वये सुशासन समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सुझासन नियमावलीचा 
(Manual of Good Governance) मसुदा तयार करुन शासनास सादर करण्याकरिता समितीस ६ महिन्याचा 
कालावधी (दि.२७ मे, २०२२ ते २६ नोव्हेंबर, २०२२) देण्यात आला आहे. सदर समितीने सुझासन नियमावलीचा 
मसुदा तयार करुन शासनास सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या 
अनुषंगाने सुशासन समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय दिनांक २७ मे, २०२२ अन्वये प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि गतीमान 
करण्याकरिता सुझासन नियमावलीचा (Manual of Good Governance ) मसुदा तयार करुन शासनास सादर 
करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुझासन समितीची मुदत दिनांक २६.११.२०२२ रोजी संपुष्टात येत 
आहे. समितीने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सुशासन नियमावलीचा मसुदा तयार करुन शासनास सादर 
करण्याकरिता समितीस या शासन निर्णयान्वये दिनांक २७.११.२०२२ पासून पुढील ३ महिने मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२११२३११३९२४८००७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे ष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ददेझानुसार व नांवाने 
2 igitally signed by SOMNATH NAMDEO BAGUL. 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
|ON DEPARTMENT, 
Ja47cec5943a1 c3c73ea9Saf0S34418cf92d1 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
}807C8983 1881 EDESSB0D82CB9991539D1BD33C 


SOMNATH 
NAMDEO BAGUL ss Sesame: 


(सो. ना. बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने). 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुझ्ञानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ 


३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
८. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१०. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१२. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मुंबई ४०००३२. 
93. मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मा.मुंबई उच्च न्यायालय. 
१४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१६. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१७. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा )-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१८. श्री. सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी उपळोकआयुक्‍त तसेच प्रभारी लोक आयुक्त, महाराष्ट्र 
तथा समितीचे अध्यक्ष. 
१९. श्री.जयंतकुमार बांठिया, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा माजी मुख्य सचिव तथा समितीचे सदस्य. 
२०. श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी मुख्य सचिव व माजी मुख्य राज्य सेवा हक्क आयुक्त, 
महाराष्ट्र सेवा हक्क आयोग तथा समितीचे सदस्य. 
२१. श्री.अजितकुमार जेन, सेवानिवृत्त भा.प्र.से तथा माजी राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई तथा समितीचे 
सदस्य. 
२२. श्री. के.पी. बक्षी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तथा माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण तथा 
समितीचे सदस्य. 
२३. सह/उप सचिव, प्र.सु.व र. व का., सामान्य प्रशासन विभाग तथा समितीचे सदस्य सचिव. 
२४. निवड नस्ती (का.१८ अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


